मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कमिशनर 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या रिटायर्ड 
ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट श्री. बाबाराव बन्सीजी 
पानतावने, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, मुंबई यांना 
मानधन मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसएसए-१०१३/प्र.क्र. २१९/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३ डिसेंबर, २०१५. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक : एसएसए १०१३/प्र.क्र.२१९/विशा-४ दि. २९ ऑगस्ट, २०१५ 


प्रस्तावना 

मा. उच्च न्यायालयाने पीआयएल नं.४०/२०१३ मधील नोटीस ऑफ AISA नं. २८५/२०१५ 
मध्ये दि. २१.०८.२०१५ रोजी श्री. मोहम्मद कासीम अब्दुल गफुर खान यांना पोलीस संरक्षण देण्यात 
येत आहे किंवा कसे हे तपासण्यासाठी Mares एक्झीक्युटीव्ह मॅजिस्ट्रेट किंवा रिटायर्ड ज्युडिशियल 
मॅजिस्ट्रेट यांची oars म्हणून नियुक्‍ती करण्याचे आदेश शासनास दिले आहेत. त्या अनुषंगाने 
गृह विभागाच्या शासन निर्णय क्र. एसएसए १०१३/प्र.क्र.२१९/विजा-४ दि. २९ ऑगस्ट, २०१५ 
अन्वये श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने, रिटायर्ड ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, 
मुंबई यांची कमिशनर म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालयाने पीआयएल नं.४०/२०१३ मधील नोटीस ऑफ AISA नं. २८५/२०१५ 
मध्ये दि. २१.०८.२०१५ रोजी श्री. मोहम्मद कासीम अब्दुळ THY खान पोलीस संरक्षण देण्यात येत 
आहे किंवा कसे हे तपासण्यासाठी श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने, रिटायर्ड ज्युडिशियळल 
मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, मुंबई यांची कमिशनर म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने, रिटायर्ड ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी 
रेल्वे न्यायालय, मुंबई यांना संपुर्ण कालावधीसाठी एकूण रू. १,००,०००/-( रू.एक लाख फक्त) 
मानधन अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने, रिटायर्ड ज्युडिशियळल मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी 
रेल्वे न्यायालय, मुंबई यांना उपरोक्त मानधनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय 
नाही. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलळीस-(००) १०८, राज्य 
मुख्याळय पोलीस (०२)(०१) शहर पोलीस अस्थापना - ( २०५५००९७)-१३ कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हे मानधन वितरीत करण्याकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तथा 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी श्री. बाबाराव बन्सीजी 
पानतावने, रिटायर्ड ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, मुंबई यांना रू. १ लाख इतके 
मानधन वितरित करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-१०१३/प्र.क्र. २१९/विशा-४ 


प्रति, 


५. arama निर्णयवित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५३९/२०१५/व्यय-७ दिनांक ०२ 
नोव्हेंबर,२०१५ व ९ नोव्हेंबर, २०१५ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५११२३१६३०४६७०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka | | a S A rj ५] Nn Siete o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


. postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ठे | Wa cn=Kailas Arjun Gaikwad 


Date: 2015.12.05 10:55:07 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) श्री. बाबाराव बन्सीजी पानतावने, रिटायर्ड ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, अंधेरी रेल्वे न्यायालय, मुंबई. 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
५) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल, ( ST अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
७) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग ( व्यय - ७) मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन बीयुडी - १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
92) निवडनस्ती, fear ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


